महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या 
सन २०२०-२१, सन २०२१-२२ आणि सन 
२०२२-२३ या वर्षांचे पुरस्कार घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. गुसाअ - 
२०१३/नियमावली/प्र.क्र.१०५/सां.का.४, दि. १८ जून, २०१३. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र गुसाअ ७१२२/ 
प्र.क्र.४७३/सां.कां.४, दि.१३ मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना : 


गुजराती भाषेच्या प्रचार - प्रसारासाठी महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीची 
नियमावली उपर्निदिष्ट क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेली आहे. या 
नियमावलीनुसार महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या योजनांपैकी पुरस्कार योजना ही 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना असून सदर योजनेन्वये गुजराती साहित्य क्षेत्रात मोलाचे कार्य व भरीव 
योगदान देणाऱ्या साहित्यिकांना तसेच प्रतिवर्षी उत्कृष्ट वाडमय निर्मितीकरिता लेखकांना 
उत्तेजन देण्यासाठी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. त्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य गुजराती 
साहित्य अकादमीद्वारे सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन वर्षाकरिता 
निवडण्यात आलेल्या पुरस्कार्थींच्या नावांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या सन 
२०२०-२१, सन २०२१-२२ आणि सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे 
विवरणपत्र अ, ब आणि क मधील नमूद पुरस्कारा्थींच्या नावांना या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥॥8॥१॥9॥/०५॥॥॥9.9०७९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०२३०८१७१८३७३९३१२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
A N | R (0 (0 D H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5c0eb8b1cd7ff442b9 
S U RYA KA N T 8831311214458302, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0D09B 1312327B281B742D56CD04EE1899269D4FA 
‘AF88991 AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA SURYAKANT 
DESHPANDE 00) 
Date: 2023.08.18 15:53:17 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, यांचे स्वीय सहाय्यक 
. उप सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई ४०० 032 


. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड कस्टम 


हाऊस, विकास विभाग इमारत, Wes भगतसिंग मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 


. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 

९. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 


१०.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां. का. ४ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४, दि. १७ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे 


विवरणपत्र - अ 


महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 


विवरणपत्र -अ 
पुरस्कार सन २०२० - २१ 
अ.क्र. पुरस्काराचे नाव पुरस्कार विजेत्यांची नावे रक्‍कम (रुपये) 
अ) TAS पुरस्कार - 2 (प्रत्येकी एकावन्न हजार फक्त) 
षि oo मारुती चितमपल्ली ५१,००० 
२ कवि नर्मद गुजराती नरोत्तम पलळाण ५१,००० 
साहित्य पुरस्कार 
ब) जीवन गौरव पुरस्कार - ४ (प्रत्येकी एकावन्न हजार फक्त) 
Ea साहित्य डॉ. उर्मि देसाई ५१,००० 
२ | Gar पौरवी देसाई ५१,००० 
३ | पत्रकारिता तरु कजारिया ५१,००० 
४ ।संस्था श्री साई सार्वजनिक ट्रस्ट ५१,००० 
क) वाड्मय पुरस्कार 
१. चुनीलाल मडिया पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवल कथा) 
अ.क्र. | पुरस्कार विजेत्यांची नावे पुस्तकाचे नाव श्रेणी रक्‍कम (रुपये) 
ea | कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 -. | 
२. रामनारायण पाठक पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - लघुकथा) 
ae | कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
3. हरिश्चंद्र भट्ट पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - काव्य) 
za उदयन ठक्कर आमंत्रण प्रथम १५,००० 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
४. प्रबोध जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नाटक) 
ठिक कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम a 
2 कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 


५. वाडीलाल डगली पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - ललित निबंध) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


fae | कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
६. प्रागजी डोसा पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - बालसाहित्य) 
ra | कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
2 । धार्मिक परमार बिल्ली थई गई मोडर्न द्वितीय १०,००० 
७. Gadd जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवोदित लेखक) 
हिं मनीष शाह निकोबार - प्रथमवार प्रथम १५,००० 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
८. गोपाळराव विद्दवांस पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - अनुवाद) 
eal कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
९. गुलाबदास ब्रोकर पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - प्रकीर्ण - समीक्षा) 
ea कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
एकूण ३,४६,००० 


(अक्षरी रुपये तीन लाख सेहचाळीस हजार फक्त) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४, दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र - ब 


महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 


विवरणपत्र -ब 
पुरस्कार सन 2029 - २२ 


अ.क्र. 


पुरस्काराचे नाव 


पुरस्कार विजेत्यांची नावे 


रक्‍कम (रुपये) 


अ) नर्मद पुरस्कार -२ (प्रत्येकी एकावन्न हजार फक्त) 


कवि नर्मद मराठी 
साहित्य पुरस्कार 


आशा बगे 


५१,००० 


कवि नर्मद गुजराती 
साहित्य पुरस्कार 


सरुप ध्रुव 


५१,००० 


ब) जीवन गौरव पुरस्कार - ४ (प्रत्येकी एकावन्न हजार फक्त) 


साहित्य 


डॉ. नीता रामैया 


५१,००० 


कला 


मीनल पटेल 


५१,००० 


पत्रकारिता 


नंदिनी त्रिवेदी 


५१,००० 


०८ । wy] A -0 


संस्था 


कलागुर्जरी ( स्थापक संस्था ) 


५१,००० 


क) वाड्मय पुरस्कार 


१. चुनीलाल मडिया पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवल कथा) 


पुरस्कार विजेत्यांची नाव 


पुस्तकाचे नाव 


श्रेणी 


रक्‍कम (रुपये) 


कोणीही पुरस्कृत नाही 


प्रथम 


कोणीही पुरस्कृत नाही 


द्वितीय 


२. रामनारायण पाठक पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - लघुकथा) 


कोणीही पुरस्कृत नाही 


प्रथम 


कोणीही पुरस्कृत नाही 


द्वितीय 


३. हरिश्चंद्र भट्ट पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार 


र- काव्य) 


कोणीही पुरस्कृत नाही 


प्रथम 


कोणीही पुरस्कृत नाही 


द्वितीय 


४. प्रबोध जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नाटक) 


कोणीही पुरस्कृत नाही 
कोणीही पुरस्कृत नाही 
५. वाडीलाल डगली पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - ललित निबंध) 


प्रथम 
द्वितीय 


डॉ. प्रदीप संघवी 


प्रवास - प्रदीप 


प्रथम 


१५,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


2 | संजय छेल 


गमता चहेरा 


द्वितीय १०,००० 


६. प्रागजी डोसा पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - बालसाहित्य) 


al कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
७. यशवंत जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवोदित लेखक) 
शनि कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
८. गोपाळराव विद्दवांस पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - अनुवाद) 
बिघा तारिणीबहेन देसाई मनगमती देशी विदेशनी प्रथम १५,००० 
२ | डॉ. कल्पना दवे ial द्वितीय १०,००० 
आंतरयात्रा 


९. गुलाबदास ब्रोकर पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - प्रकीर्ण - समीक्षा) 


za ईला महेता नारीवादी विचारणा प्रथम १५,००० 
२ | डॉ. हितेश पंड्या प्रमार्जन द्वितीय १०,००० 
एकूण ३,८१,००० 


(अक्षरी रुपये तीन लाख एक्याऐंशी हजार फक्त) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४, दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र-क 


महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 


विवरणपत्र-क 
पुरस्कार सन २०२२ - २३ 
अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्कार विजेत्यांची नावे रक्‍कम (रुपये) 
अ) TAS पुरस्कार -२ (प्रत्येकी एकावन्न हजार फक्त) 
Ey कवि नर्मद मराठी सवात on 
साहित्य पुरस्कार 
ब) जीवन गौरव पुरस्कार - ४ (प्रत्येकी एकावन्न हजार फक्त) 
चिता साहित्य हेमेन शाह ५१,००० 
२ | Pon मनोज शाह ५१,००० 
३ | पत्रकारिता जयेश चितलिया ५१,००० 
|g | संस्था श्री तरुण गुजराती मंडळ ५१,००० 
क) वाड्मय पुरस्कार 
१. चुनीलाल मडिया पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवल कथा) 
अ.क्र. | पुरस्कार विजेत्यांची नाव पुस्तकाचे नाव श्रेणी रक्‍कम (रुपये) 
Laat | कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ | डॉ. गिरीश दानी करोना द्वितीय १०,००० 
२. रामनारायण पाठक पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - लघुकथा) 
zz संजय छेल पोस्टर प्रथम १५,००० 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
3. हरिश्चंद्र भट्ट पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - काव्य) 

Ea धर्मेश भट्ट अलख जगे प्रथम १५,००० 
२ | डॉ. अर्चना पटेल अजवाळा करी लेजो द्वितीय १०,००० 
४. प्रबोध जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नाटक) 
चि कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
५. वाडीलाल डगली पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - ललित निबंध) 
ea कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२३/ प्र.क्र.५२६ /सां.का.४ 


२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
६. प्रागजी डोसा पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - बालसाहित्य) 

zal कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 

७. यशवंत जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवोदित लेखक) 
iva. | मिनाक्षी वखारिया प्राचीना - अर्वाचीन प्रथम १५,००० 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 

८. गोपाळराव विध्दवांस पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - अनुवाद) 
हित कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 - | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय a 

९. गुलाबदास ब्रोकर पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - प्रकीर्ण - समीक्षा) 
ca उदयन ठक्कर हस्ताक्षर प्रथम १५,००० 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 - | 
एकूण ३,८६,००० 


(अक्षरी रुपये तीन लाख शाहाऐंशी हजार फक्त) 


एकूण अक्षरी रुपये एकरा लाख तेवीस हजार फक्त ११,१३,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


